प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 
भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/यंसाख/ 
शावैमरुबारामती/राज्य योजनांतर्गत/सुधारितप्रस्ताव/४म/९२३५/२०१८,दि.०१.०९.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेस शरीररचनाशास्त्र (ऑनाटॉमी), 


शरिरक्रियाशास्त्र (फिझिओलॉजी) विभाग व जीवरसायनशास्त्र (बायोकेमिस्ट्री) विभाग या विभागांकरिता 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत लेखाशीर्षाखाली ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


यांची खरेदी करणे या उद्दिष्टांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याकरिता पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध 


होणाच्या अटीस अधीन राहून रुपये १,३७,२६,३७९/- ( अक्षरी रुपये एक कोटी सदतीस लाख सव्वीस 


हजार तीनशे एकोणएऐंशी फक्त) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या विभागांसाठी अनुक्रमे 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ, ब, व क ate तपशीलानुसार यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 


मान्यतेची रक्‍कम णा 


यंत्राचे नांव 


शरीररचनाशास्त्र (अऑनाटॉमी) विभाग ७९,५४,२५४ | परिशिष्ट-अ 


शरीरक्रियाशास्त्र (फिझिओलाजी) विभाग ३६,७०,८७१ | परिशिष्ट-ब 


Av} “2 | -0 


जीवरसायनशास्त्र (बायोकेमिस्ट्री) विभाग २१,०१,२५४ | परिशिष्ट- क 


एकूण १,३७,२६,३७९ 


सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनांतर्गत लेखाशीर्षाखाळी पुरवणी मागणीद्वारे 
अनुदान/निधी उपलब्ध होण्याच्या अटीस अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती संस्थेत 
असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी करण्यात 
यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर पडून 
राहणार नाही, याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिंष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TI नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 


व तो खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,बारामती 
मागणी क्रमांक एस-१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
(03) यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-०१, उप विभाग -०२,अनुक्रमांक- 


०३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक२०१८०९१४१२१३४२४५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 
[| U Nn 4 Maharashtra, ou=Medical Education 


and Drugs Department, 


सोबत : परिशिष्ट अ, ब, व क. postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 

5a50897b7b2244d66593f50dd7 13da 
a h a e 83860912503, cn=Arun M. Dahale 

Date: 2018.09.14 17:23:28 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीएमबी-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट अ 
शरीररचनाशास्त्र (Hares) विभागाकरिताची यंत्रसामुग्री 


a प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
= यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
; (रुपये) रक्‍कम 
(0 | जनरल 
टेबल विथ मार्बल ऑर स्टेनलेस 
१ स्टील टॉप्स विथ अ मिनीमम १२ ५६७०० | ६८०४०० ६८०४०० 
साईझ ऑफ ६ 'एक्स २'एक्स३' 
टेबल विथ मार्बल ऑर स्टेनलेस 
2 सोहं 8 ४४६२५ १७८५०० १७८५०० 
३ | ड्रिल मशीन २ ३६७५ ७३५० ७३५० 
४ ।हॅन्डस॑ फक्त धातूचा ३ २५८३ ७७४९ ७७४९ 
: बॅन्ड सा फार सिलेक्ट्टिंग बॉडी णि ee oye os 
अंन्ड लिम्बस 
६ । ब्रैन नईफ २ २३६२ ४७२४ ४७२४ 
र मोर्चुरी कुलर विथ अरेजमेंट टू १. का दावता ला 
कीप १ बॉडी 
स्टोरेज CH टू होल्ड १० कॅडव्हर्स 
स्टॅटिक / मूव्हबल , SIG Ch 
८ of fre आउटपुट 2 ९७१२५ १९४२५० १९४२५० 
विथ इनपुट airs आउटपुट 
फॅसिलिटी विथ लीड 
प्लास्टिक टॅन्कस फॉर स्टोरिंग 
S| सॉफ्ट अँन्ड डीसीकतेड पार्टस : ied: ee 
१० | मल्टिमिडीया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन | २ ४०६२६ ८१२५२ ८१२५२ 
११ 'ट्रोली टेबल (स्टील) 2 ११५५० २३१०० २३१०० 
१२ | मूवी कॅमेरा विथ vicar स्क्रीन |१ । ३४६३९ ३४६३९ ३४६३९ 
१३ pale ee २ ५९२०७ ११८४१४ ११८४१४ 
aes विडिओ सी डी लायब्ररी 
१४ । एक्स-रे eat लॉबी ३ ४१५८ १२४७४ १२४७४ 
एक्स- रे प्लेटस/एम आर आय / 
44 es sd Q 34000 (७०००० (9०००० 
कॅट स्कॅन/यु एस जी 
१६ | cd, डायग्रामस मॉडेलस 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


ant ure क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


= प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
व यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
| (रुपये) रक्‍कम 
स्लाईड्स 
ए) ।चार्टर्स २५ ८१९ २०४७५ २०४७५ 
बी) | मॉडेलस २५ ३४६५ ८६६२५ ८६६२५ 
a डीसेकटिंग इंस्ट्रमेटस फॉर षा हर हर ae 
कॅडरिक दिसेकडान 
मिट कटिंग मशीन इंस्ट्ररमेट्स फार 
A थिन बॉडी WRT ट्रान्स अँन्ड “न ग seus aes 
व्हर्टीकल्स) फॉर ग्रॉस आयटेम्स 
URMG स्टडी 
१९ | कक्‍्याडवर्स १० | ० ४७२५ ४७२५० ४७२५० 
२० | एम्बलमींग मशीन (व ५५६५० ५५६५० ५५६५० 
बी) | हिस्टोलॉजी लेंबरेटोरी 
२१ | मायक्रोस्कोप मोनोकुलर ५० २६२५ १३१२५० १३१२५० 
२२ | मायक्रोस्कॉप ३ ११५५ ३४६५ ३४६५ 
२३ «| मक्रोटोम्स रोटरी(ऑप्ठानल) ae | ४७२५० ४७२५० ४७२५० 
२४ | मक्रोटोम्स, स्लेज, लार्ज कटिंग a | ६०९०० ६०९०० ६०९०० 
२५ | कॅबिनेट फॉर स्लाईड्स (१०००) ४ ४७२५ १८९०० १८९०० 
२६ | इनक्युबेटर्स fa | ९४५० ९४५० ९४५० 
२७ | प्याराफिन इम्बेडींग बाथ hae | ११५५० ११५५० ११५५० 
ag हॉट प्लेट्स फॉर फ्लायानिंग a re ee site 
सेक्सनस 
हॉट एर ओवेन फोर ड्रायींग 
१९. दीप ee a ११८६५ ११८६५ ११८६५ 
३० । रेफ्रीजेरेटर्स (मिनिमम १६५ force) | 2 ३२७४७ ६५४९४ ६५४९४ 
३१ «| मार्किंग पेसिळस १४ ८९ १२४६ १२४६ 
सी) । म्युझियम 
३२ ।अर्टीकुलेटेड स्केलिटन सेट ५ २०४७ १०२३५ १०२३५ 
३३  । बोन्स (दिड-अर्टीकुलेटेड) सेट्स ।१५ २०५८ ३०८७० ३०८७० 
३४ | ARTA वेट ११० | १० ५२५ ५७७५० ५७७५० 
३५ | KIS RI ८ २२५० १८००० १८००० 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


ant ure क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


= प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
व यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
: (रुपये) रक्‍कम 

३६ । लॅपटॉप a | ३०२६७ ३५२६७ ३५२६७ 

३७ । डेस्कटॉप कॉम्पुटर विथ प्रिंटर २ ५९२०७ ११८४१४ ११८४१४ 

३८ | फोटोकॉपीर अँन्ड स्कॅनर व. १९७७०२ १९७७०२ १९७७०२ 

38 प्रीफॅब्रीकेटेड HRC emp २ २०००००० ४०००००० ४०००००० 
७९,५४,२५४| ७९,५४,२५४ 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीएमबी-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट ब 


शरीरक्रियाशास्त्र(फिझिओलॉजी) विभागाकरिताची यंत्रसामुग्री 


eS प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
= यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
न (रुपये) रक्‍कम 

ह् शेरिंगटॉन स्टारलिंग किमोग्राफ ; sages esau ee 
(इलेक्ट्रिक ड्रीव्हन) 

२ | ARH स्टॅन्ड २ ३९५ ७९० ७९० 

३ | इनडक्टोरिम २ ४०५६ ८११२ ८११२ 

४ ।सिम्पलको २ २६० ५२० ५२० 

५ | शोर्ट सरक्‍्यूलेटींग की २ ३४३ ६८६ ६८६ 

६ | पोह्ल्स कॉम्मुटेटर २ ३४३ नळ ६४६ 

७ =| व्हायब्रेटिंग इंट्प्रीटर २ २०३८ ४०७६ ४०७६ 

८ ।'मसलश्रू 2 ८८४ १७६८ १७६८ 

९ | मसल लिवर २ ३२० ६४० ६४० 

१० | मसल्स ग्रीप ऑफ फिमर क्लाम्प २ ३४३ ६८६ ६८६ 

शी, हूक अँन्ड वेट सेट Q १८७ ३७४ ३७४ 

१२ | हार्ट लिव्हर २ ३४३ ६८६ ६८६ 
फ्रोग बो्ड कार्क लिन्ड विथ बोस 

१३ हेड 2 २१२ ६२७ ६२४ 

१४ । इनॅमलट्रे २ ४६८ R35 ९३६ 
फ्रांग बोर्ड Hid लाइन्ड विथ बॉस 

१द 2 २१२ ६२७ ६२४ 
eS 

i” लो व्होल्टेज युनिट WI टॅपिंग 2 ; Sees ee = 
अँन्ड ४ वोल्ट्स फॉर स्टिम्युलेशान 

१७ | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइम मार्कर २ ८८४ १७६८ १७६८ 

. ट्युनिग फोर्क टाइम मार्कर व ठा ~ m 
१००/सेक 

१९ | इलेक्ट्रोड॒स २ १९७ ३९४ ३९४ 

२० | एक्स-ब्लॉक्स २ ३२२ ६४४ ६४४ 

२१ । स्पीरीट लॅम्प्स २ २६० ५२० ५२० 

२२ | मेरीज्स टेम्बोर २ ३९० ७८० ७८० 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


ant ure क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


टी प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
a यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
प (रुपये) रक्‍कम 

२३ | मिक्रोस्कॉप ऑईल इमर्शोन ष्ट ६७६ ३९२०८ ३९२०८ 

२४ । डेमोन्सस्रेशोन आय पिस ३ १४०४ ४२१२ ४२१२ 

२५ | डबल डेमोन्सस्रेशोन आय पिस ३ १४०४ ४२१२ ४२१२ 

२६ | KOM इंक्यूबेटर 1 १| ९६७२ ९६७२ ९६७२ 

” वेस्टर ग्रेन्स पिपेटी फोर ई.एस.आर ता क, त 
ओन स्टअंड (विथ स्पसेस पिपेत्त्स) 

7 विन्त्रोब्स पिपेटी फॉर ई.एस.आर त नका face ees 
अँन्ड पी,व्ही.सी 
पेरीमिटर प्रीस्टली स्मिथ एस/एल 

२९ पी.९८४बी अंडटी शि ९२३६० ९३६०० ९३६०० 

a हिमोग्लोबीन -मीटर साहिल्स ऑर व शनक विला ८ 
हेहिंग (विथ स्पेसेस) : 

३१ | हिमोसायटोमीटर ५० ११४४ ५७२०० ५७२०० 
स्पिगमामिटर (डिजिटल) (मरक्‍्यूरी 

३२ | dew इंस्तृमेंट टू बी रिप्लेसड विथ | ५० २४१८ १२०९०० १२०९०० 
सुटेबल आल्टरनेटीवझ) 

३३ । स्तेथेसस्कॉप ५० २६० १३००० १३००० 
स्तेथेसस्कॉप caer विथ १ 

३४ | मल्टीपल Genes Q ८५८ १७१६ १७१६ 

३५ | पॉलीग्राफस १| १२३७६० १२३७६० १२३७६० 

३६ | विनस प्रेशर ऑपऱर्‍याटस | 4] 3832 3832 ३४३२ 

३७ | स्पायरॉमिटर, ऑरडीनरी १५ ९१५२ १३७२८० १३७२८० 
ग्यास अन्याळीसेस ऑपऱ्याट्स 

३८ ह आली q| २८०८० २८०८० २८०८० 
हेल्देंस स्टुडन्ट टाईप 
व्यान स्काइलस  ऑपिऱ्याट्स 

३९ ग हि, ४११८४ ४११८४ ४११८४ 

gs | र्‍्यास आऑटोमेटीक फार र क. ह. त 
सीओ२,ओ२,एन२ 

४१ | डौग्लास बँग कम्पलिट i. a ५५१२ ५५१२ ५५१२ 

es ब्यासेल मेट्याबोळीझम a हमामा ee pees 
ऑपऱ्याट्स 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


ant ure क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


टी प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
a यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
f (रुपये) रक्‍कम 
४३ | मोस्सो इरगोग्राफ ह ८७३६ 6९ पिरटटटं 
क्लीनिकळल थरमोमिटर (ara 
४४ | des इंस्तृमेंट टू बी रिप्लेस ड विथ | ४० ७३ २९१२ २९१२ 
सुटेबल अल्टरनेटिव्झ) 
४५ | कॉम्पास एस्थेसिओमिटर २० ११४४ रेरट्टळ २२८८० 
४६ | थेरमो-एस्थेसिओमिटर २० १३५२ २७०४० २७०४० 
४७ | अल्गोमिटर १५ ३४३२ ५१४८० ५१४८० 
४८ | SUIS फॉर पास्सीव मुव्हमेंट १ ९३६० ९३६० ९३६० 
४९ ।नी ह्यामर ३० ९३ २७९० २७९० 
yo | स्थेथोग्राफ १५ १०१९ १५२८५ १५२८५ 
५१ | बायसिकल इरगोमिटर 1 १| २०३८४ २०३८४ २०३८४ 
५२ । ओल्फाक्टोमिटर १ ६७६० ६७६० ६७६० 
५३ | ओपफ्थालमोस्कॉप | १| ९३६० ९३६० ९३६० 
५४ | स्कौम्याटिक आय १ १३५२० १३५२० १३५२० 
५५ | फ्यकोस्कॉप १ ३२४४८ ३२४४८ ३२४४८ 
५६ | पेरीमिटर विथ चार्टस (लिस्टर) २। ११४४० २२८८० २२८८० 
ee कळलर पिर्केप्सिओन ल्यानटर्न व गा कत णा 
एड्रीज ग्रीन 
५८ | म्याडॉक्क्ष रॉड | १| १३५२ १३५२ १३५२ 
५९ । न्यूटन कलर व्हील १ ६०२ ६०२ ६०२ 
टर्निंग फॉर्क टू टेस्ट हियेरिंग 32 - 
६० पतत कोणा १५ ५२० (9८०० (७9८०० 
६१ | डायन्मोमीटर १ ४३६८० ४३६८० ४३६८० 
६२ | ओटोरिनोल्यारीगोस्कोप | 4] ५५१२ ५५१२ ५५१२ 
६३ | स्टरीलाजर एलेक्ट्रीकँल १ ९३६० ९३६० ९३६० 
६४ | इन्स्तृमेंट ट्रोली १ ११४४० ११४४० ११४४० 
६५ | स्टोप वॉच १५ १८७ २८०५ २८०५ 
मल्टी wares फिझीओग्रफी 3 
६६ ।च्यानेल कम्प्लीट विथ २। १५२८८० ३०५७६० ३०५७६० 
अक्केस्सोरिएस 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


ant ure क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


टी प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
a यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
; (रुपये) रक्‍कम 
i वट फोझीओग्राफ ३ चॅनेल्स al “gases ges ae 
कॉम्पलीट विथ ऑक्सिसरीज 
६८ प होत. तडा, तिने हि १८३४५ १८३४५ १८३४५ 
ट्याकोमीटर 
६९ | क्‍्यालरिमीटर फोटोइलेकट्रीक १ ५०९६ ५०९६ ५०९६ 
wo ।पी एच मीटर इलेक्ट्रिक | १| 0०९६ ५०९६ ५०९६ 
७१ ।रेफ्रीजरेटर(मिनिमम १६५ लिटर्स) १ ३२४३५ ३२४३५ ३२४३५ 
७२ | sao सिलेंडर विथ ट्रॉली १ ११४४० ११४४० ११४४० 
७३ ।सीओर सिलेंडर विथ ट्रॉली | १| १३५२० १३५२० १३५२० 
७४ | इलेकट्रोनिक स्टिम्युलेटर q ६०३२ ६०३२ ६०३२ 
श्र वॉटर डिस्टीलेडान स्टील विथ षि त या = 
स्पेअर हिटींग एलिमेंटस 
वि ऑल ग्लास  डिस्टीलेशन ; 7 _ वाह 
ऑपर्याटस डबल स्टेज 
७७ | वोह्लटेज स्टबिलाझेर | 4] ६०३२ ६०३२ ६०३२ 
oe थर्मामीटर्स, | Gaon, 
मिक्रोस्लिडेस अँन्ड ग्लासवार 
डिजिटल थर्मोमीटर | 90 | 
एनालळीटीकळ बलन्स, कान्टेक 
मेक हि 
मिक्रोस्लिडेस ७५ एम एम ५०० 
पिपेट्स-१ एम एल 2 
पिपेट्स- 2 एम एल 2 
पिपेट्स -५ एम एल a) |. ee ene 
पिपेट्स -१० एम एल २५ 
बिकर्स-१०० एम एल १२ 
बिकर्स-२५० एम एल २५ 
बिकर्स-५०० एम एल ८ 
बिकर्स-१००० एम एल २ 
कोनिर्केल फ्लास्क - oo एम एल ८ 
कोनिर्केल फ्लास्क - २५० एम एल । २५ 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


ant ure क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


यंत्राचे नांव 


नग 


प्रत्येकी 
किंमत 
(रुपये) 


एकूण किंमत 
(रुपये) 


प्रशासकीय 
मान्यतेची 
रक्‍कम 


कोनिकॅल फ्लास्क - yoo एम एल 


कोनिर्केल फ्ळास्क - १००० एम 
एल 


कोनिर्कल फ्लास्क - २००० एम 
एल 


टेस्ट ट्युब(ग्लास)-१०एम एल 


टेस्ट ट्युब(ग्लास)-१५ एम एल 


टेस्ट ट्युब[ग्लास)-२०एम एल 


सेन्ट्रीफुज ट्यूबस -१५एम एल 


सेन्ट्रीफुज ट्यूबस (ग्रेज्युएटेड)- 
१५एम एल 


VCH बॉटल्स -१०० एम 
एल(अंबर कलर अँन्ड व्हाईट 
कलर इच) 


रेंजेन्ट्स बॉटल्स -२५० एम एल 


रेंजेन्ट्स बॉटल्स - ५०० एम एल 


ड्रॉपिंग बॉटल्स -१०० एम एल 


मेजरींग सिलेंडर -१००० एम एल 


मेजरींग सिलेंडर -५०० एम एल 


मेजरींग सिलेंडर -१००० एम एल 


डिजिटल फ़िझिओग्राफ 


८०७०४ 


८०७०४ 


८०७०४ 


मॉडेल्स अँन्ड TIC 


ace 


४४०९ 


६६१३५ 


६६१२३५ 


मॉडेल्स 


२७४५ 


४११७५ 


४११७५ 


ई सि जी मशीन 


५६९४० 


११३८८० 


११३८८० 


लॅपटॉप 


३४९२३१ 


३४९२३१ 


३४९३१ 


डेस्कटॉप कॉम्पुटर विथ प्रिंटर 


५८६४२ 


११७२८६ 


११७२८६ 


फोटोकॉपीर अँन्ड स्कॅनर 


१९९८६ 


१९९८६ 


ASS 


afee dia प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन 


४०२३९ 


८०४७८ 


८०४७८ 


३६५७०, ८७१ 


३६,७०,८७१ 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीएमबी-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट क 


जीवरसायनशास्त्र (बायोकेमिस्ट्री) विभागाकरिताची यंत्रसामुग्री 


= प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
a यंत्राचे नांव नग किंमत (रुपये) मान्यतेची 
* (रुपये) रक्‍कम 
क ऑनालीटीक बॅलन्स: उप टू २ ग्रा ह तया वकता तन 
१जी एम इनक्रीमेन्ट 
युरिनोमीटर्स blesses मरक्‍यूरी बेस्ड 
२ इंस्ट्रमेन्ट टू बी रिप्लेसड विथ अदर | २० ३८० ७६०० ७६०० 
आल्टरनेटीव्हस 
हॉट एअर ओव्हन (मोर द्यान २०० 
3 Rael 2 ९४५८० १८९०० १८९०० 
४ | डिजिटल कॉलॉरिमीटर्स षु ५१४५ २५७२५ २५७२५ 
५  स्टुडण्ट मायक्रोस्कोपीस ५ २६२५ १३१२५ १३१२५ 
ग्लुकोमीटर विथ स्ट्रिप्स (फॉरपीओसी 
६ २ २९५२ ५९०४७ ५९०४ 
टी) 
थर्मामीटर ०- २५० डिग्री सिलसियास 
७ | (मेरकुयरी बेस्ड इन्स्ट्रमेंट टू बी ५ ९४ ४७० ४७० 
रिप्लेसड विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्हज) 
८ | सेमी ऑटोऑन्याळाइझर २। १६४६४० ३२९२८० ३२९२८० 
९ | बोईलिंग वाटर बाथस २ ८९२५ १७८५० १७८५० 
कॉन्स्टन्ट टेम्परेचर वॉटर बाथ ch 
- कॅपॅसिटी :टेम्परेचेर रेनेज ५ टू ८० १ ३०४५० ३०४५० ३०४५० 
डिग्री सेल्सीअस 
र| SIREN रेअजेट रेफ्रिजेरटर्स , ; a वाता — 
कॅपॅसिटी > २०० लिटर्स 
lala le २| २३२६८ ४६५३६ ४६५३६ 
पेपर अँन्ड टी एल सी 
१३ | Otten frothing फॉर ८ > टुयुबस २ ३२७६ ६५५२ ६५५२ 
पी एच मीटर्स ऑफ वाईड WI 
१8 दिणिंदलं 4 ५१४५ २५७२५ २५७२५ 
फिक्स्ड वोल्युम पीपीटंट्स १ एम 
१ २५ १८३७ ४५९२५ ४५९२५ 


एल,०.५ एम एल, ०.२एम एल,०.१एम 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


व प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
Bs यंत्राचे नांव aa | किंमत (रुपये) मान्यतेची 
* (रुपये) रक्‍कम 

एल अन्ड ०. ०२एम एल ५ (ऑफ Sa 

व्हॉल्युम) 
- कम्पलीट इलेकट्रोफोरेसिस अँप्रेटस हि, निगा त त 

विथ पॉवर सप्लाय (पेपर , पेज , अग्रनोसे) 
१७ | डेन्सीटॉमीटर विथ कॉम्पुटर 9] 9240000} 4240000] १२५०००० 
१८ | Teo डिस्पेन्सर्स | 90 | १४१९६ १४१९६० १४१९६० 
१९ | ऑल ग्लास डिस्टीलसीन अँप्रेटस १ ३००३० ३००३० ३००३० 
२० | व्होर्टक्स मिक्‍्सर्स २६२५ ५२५० ५२५० 
२१ | ईनकुबटर ३७ सी ९४५० १८९०० १८९०० 
is वारीअब्ळ अन्ड फिक्स्ड व्हॉल्युम र 

मायक्रो ऑटो पिपेटंट्स १ oe is = 
23 | ग्लास वारी अंन्ड एंक्सेसओरिएज 

पिपेट्स -१एम एल २ 

पिपेट्स -२एम एल २ 

पिपेट्स -५एम एल २५ 

पिपेट्स -१०एम एल २५ 

बिकर्स -१००एम एल १२ 

बिकर्स -२५०एम एल २५ 

बिकर्स -५००एम एल ८ 

बिकर्स -१०००एम एल २ 

कोनिकल फ्लास्क -१००एम एल é 384000 384000 

कोनिकल फ्लास्क -२५०एम एल २५ 

कोनिकल फ्लास्क -५००एम एल १२ 

कोनिकल फ्लास्क -१०००एम एल ४ 

कोनिकल फ्लास्क -२०००एम एल 2 

टेस्ट ट्यूब (ग्लास)-१० एम एल ५० 

टेस्ट ट्यूब (ग्लास)-१५ एम एल ५० 

टेस्ट ट्यूब (ग्लास)-२० एम एल २५ 


सेन्ट्रिफुज ट्यूबस-१५एम एल 


सेन्ट्रिफुज ट्यूबस (ग्रॅज्युएटेड)-१५एम 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.२९०/प्रशा-१ 


व प्रत्येकी | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
Bs यंत्राचे नांव aa | किंमत (रुपये) मान्यतेची 
र (रुपये) रक्‍कम 

एल 

रेजेन्ट्स बॉटेल्स-१०० एम एल (अम्बर 

कलर अँन्ड व्हाईट कलर इच) a 

रेंजेन्ट्स बॉटल्स -२५० एम एल १२ 

रेंजेन्ट्स बॉटल्स -५०० एम एल १२ 

ड्रॉपपिंग बॉटल्स १००-एम एल १२ 

मेजरिंग सिलेंडर १००-एम एल ४ 

मेजरिंग सिलेंडर ५००-एम एल २ 

मेजरिंग सिलेंडर १०००-एम एल २ 
२४ | फ्युम कपबोर्ड | a] aaceyo]  ११८६५०| ११८६५० 
24 | डिजिटल ऐएंनालीटीकल बँलन्स १ २६२५० २६२५० २६२५० 
२६ | बॅलन्स मायक्रो | 4] २८३५० २८३५० २८३५० 
२७  स्पेकट्रोफोटोमीटर १ ३४६५० ३४६५० ३४६५० 
२८ | एलिसा (डेमॉन्स्ट्रेशान) | 4 ३३८६२५ ३३८६२५ ३३८६२५ 
२९ | लॅपटॉप १ ३५२६७ ३५२६७ ३५२६७ 
३० | डेस्कटॉप कॉम्पुटर विथ प्रिंटर २ ५९२०७ ११८४१४ ११८४१४ 
३१ | फोटोकॉपीर अँन्ड स्कॅनर २ १९७६९ ३९५३८ ३९५३८ 
३२ | मल्टिमिडीया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन २ ४०६२६ ८१२५२ ८१२५२ 

२१,०१,२५४ | २१,०१,२५४ 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


